दिव्यांग व्यक्ती sap अधिनियम,२०१६ नुसार 
ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेकडील 
गट-क संवर्गातील पदांकरिता दिव्यांगासाठी पदे 
सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.१४१/आस्था-८ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : ०८ एप्रिल, २०२१ 


वाचा:- 

१) केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

2) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.१२/११/२०२० 

3) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना 

४ सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२,दि.०२/०२/२०२१ 

५) ग्रामविकास विभाग,परिपत्रक क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.१४१/आस्था-८,दि.१७/०७/२०१९ 

६) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक -२२ फेब्रुवारी २०२१ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेत ४% आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यास अनुसरुन दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने त्यांच्या दिनांक ०४/०१/२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of post 


identification suitable for Person with Benchmark Disability notified on 08/09/2029 या 
शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदे सुनिश्चिती 
करुन दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट-"अ" ते गट- "ड" मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर 
(अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) आहेत, अज्ञा पदांबाबत केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या 
पदांची कर्तव्य व जबाबदा-या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान 
आहेत, Ha पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक ०२/०२/२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. 


त्यास अनुसरुन जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेविका, 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता,आरोग्य पर्यवेक्षक ही पदे दिव्यांगाच्या विविध प्रवर्गासाठी संदर्भाधिन 
क्रमांक-६ येथील दि.२२ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 
आता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ मधील शासन निर्णयात दिलेल्या 
निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील १वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), २)कनिष्ठ सहाय्यक 
(लिपिक),३) वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), ४कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), ५ )कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), ६)कनिष्ठ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.१४१/आस्था-८ 


अभियंता (विदयुत), ७ कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), ही पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम,२०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या अखत्यारितील 
पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी दिनांक ०४ जानेवारी,२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द 
केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम,२०१६ नुसार जिल्हा परिषदेकडील गट-क 
व ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यासाठी विभागामार्फत उप आयुक्‍त (आस्थापना), 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीने केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४/०१/२०२१ च्या अधिसूचनेमधील पदांची पडताळणी करुन जिल्हा 
परिषदेकडील भरतीयोग्य पदांसाठी केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेमधील सर्वसाधारणपणे समकक्ष आढळून 
येणा-या जिल्हा परिषदेकडील पदांकरिता दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित करुन अहवाल सादर केला आहे. 


२. समितीने सादर केलेला अहवाल तसेच केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४/०१/२०२१ रोजीच्या 
अधिसूचनेतीळल समकक्ष पदांशी पडताळणी करुन जिल्हा परिषदेकडील गट-क संवर्गातील १वरिष्ठ 
सहाय्यक (लिपिक), २)कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), ३)वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा), ४कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), 
५)कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), ६)कनिष्ठ अभियंता (विदयुत), ७कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), ही पदे या 
शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी नवीन प्रवर्गासह विवरणपत्र "अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सुनिश्चित 
करण्यात येत आहेत. 


३. सदर झासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दिनांक ०२/०२/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०८१५२७१५५७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dr Vasant Gopal Mane 
r a Sa n 0 p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Rural Development 
९ 


Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


laharashtra, 
2.5.4.20: (05a32104713094b1 babbae721a60140a8f1f9e16ca9d 


Mane Br Sone 
(डॉ. वसंतमाने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


Ee) 


मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


AD 


AN 
Se LSE DE च” 


oC 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.१४१/आस्था-८ 


मा. राज्यमंत्री, (ग्रामविकास) महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा/विधानपरिषद सर्व सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

सह/उपसचिव (सेवा), समान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह/उपसचिव (आस्थापना),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
समितीचे संबंधीत सर्व सदस्य (दिव्यांग कल्याण आयुकक्‍्तालयामार्फत) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्वी 

निवडनस्ती (आस्था -८). 


(> 
a 


2Se2RENE 


-9 
Ee) 
— 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
नट 


१९ 


A~ 
0 
— £2 > > <:- << SS << 


२१ 
२२ 
२३ 


YS err ( 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र -अ 


शासन निणेय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक दिव्यांग २०१९/प्र.क्र.९४१/आस्था-८, दिनांक ०८ एप्रिल, २०२१ चे सहपत्र. 


पदाचे नांव / कार्यात्मक आवश्यकता | अपंगत्वाच्या प्रकारानुसार पात्रता | पदांची जबाबदारी व कतंव्ये / Nature | कामासाठी अपेक्षित परिस्थिती / working 


निकष / suitable caegory of 
Benchmark Disabilities 


अपंगत्वाचा प्रकार 


(गरज)/ Functional 


Requirements 


Designation of work performed 


कायालयातील Gest स्विकारणे, 


प्र टंकलेखन करणे संचिका सारर करण 
८ |OA.OL.BL,.BA,OAL,CP.LC, आस्थापना विषयक कामे, | 

Dw, AAV,Mdy संगणकावरील कामे, सहा संच 
[१ [SLD.MIL, पध्दतीमध्ये दप्तर ठेवणे. 


MD Involving (a)to (१) above 


वरिष्ठ सहाय्यक 
(लिपीक) 


कायालयातील Gest स्विकारणे, 


S,ST,W,MF.RW,SE,C| a |[B.LV 
टंकलेखन करणे, संचिका सादर करणे, 
OA,OL,BA,BL,OAL,CP,LC, | आस्थापना विषयक कामे 
ASD(M),SLD,MI संगणकावरील कामे, सहा संच 


MD Involving (a)to (१) above पध्दतीमध्ये दप्तर ठेवणे. 


कनिष्ठ सहाय्यक 
(लिपीक) 


condition / Remarks 


The work is mostly performed inside as 
well as outside. The worker usually 
works alone. Mobility and bilateral hand 
activies of the person should be 
adequate. Should have Functional 
communication skills with aids & 
devices. Incumbent should be 


considered with aids and appliances. 


The work is mostly performed inside as 
well as outside. The worker usually 
works alone. Mobility and bilateral hand 
activities of the person should be 
adequate. Should have functional 
communication skills with aids & 
devices. Incumbent should be 


considered with aids and appliances. 


वरिष्ठ सहाय्यक 
(लेखा) 


कनिष्ठ सहाय्यक 


(लेखा) 


कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) 


S,W,MF 


S,W,MF 


»SE,RW,H,C a | B,LV 


o 
OA,OL,BL,CP,LC,Dw, AAV 
| ASD(M),SLD,MI 


MD Involving (a) to (d 


Jabove 


SSE,RW,H,C | a [B,LV 


0 


c |OA,OL,BL,CP,LC,Dw, AAV 


हं ASD(M),SLD,MI 


MD Involving (a) to (d 


Jabove 


WENMERW, [3] 


SE, H,C 


a 
o 


MD Involving (a) to (d 


Jabove 


टंकलेखन करणे, संचिका सादर करणे, 
लेखाविषयक कामे, देयके तयार करणे, 
संगणकावरील कामे, सहा संच 
पध्दतीमध्ये दप्तर ठेवणे, ताळमेळ, 
अनुदान निर्धारण, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
तयार करणे 


कार्यालयातील संदभभे स्विकारणे, 
टंकलेखन करणे, संचिका सादर करणे, 
लेखाविषयक कामे, देयके तयार करणे, 
संगणकावरील कामे, सहा संच 
पध्दतीमध्ये दप्तर ठेवणे, ताळमेळ, 
अनुदान निर्धारण, उपयोगिता प्रमाणपत्र 
तयार करणे 


विविध योजनांच्या मंजुर कामाचे 


अंदाजपत्रके तयार करणे, विविध 
बांधकामावर तांत्रिक स्वरुपाचे नियंत्रण 
ठेवणे, कामांचे मुल्यांकन करुन मोजमाप 
पुस्तिका तयार करणे. 


The work is performed inside. The work 
place is well lighted and comfortable. 
The worker usually work alone though 
some public ealing is required. Bilateral 
hand activities of the person should be 
adequate.Should have functional 
communication skills. The incumbent 
should be considered with aids & 


appliances. 


The work is performed inside. The work 
place is well lighted and comfortable. 
The worker usually work alone though 
some public ealing is required. Bilateral 
hand activities of the person should be 
adequate. Should have functional 
communication skills. The incumbent 
should be considered with aids & 


appliances. 


The work is performed both inside and 
outside. Work place is often hot and 
dusty. Jobs in the fields are hazardous 
but designing work in office does not 
involve any hazard. The worker works 
alone in the office and in a group in the 
field. Mobility of incumbent should not 
be restricted. The incumbent should be 
considered with aids and appliances 


wherever necessary. 


(विद्युत) 


कनिष्ठ अभियंता 
(यांत्रिकी) 


S,ST,W,BN,KC,PP, 
MF,RW,SE,C 


S,ST,W,BN,KC,MF, 
RW,SE,H,C 


| a | D,HH 


o 


MD Involving (a) to (c 


Jabove 


[a | 
ro] 
o 


MD Involving (a) to (d 


Jabove 


ईमारतीचे विद्युतीकरणाचे कामकाजाचे 
नियोजन करणे. 


जिल्हा परिषद स्तरावरील यांत्रिकी 
स्वरुपाच्या बाबींना तांत्रिक मार्गदर्शन 
करणे, मालकीचे वाहनाचे देखभाल व 
दुरुस्तीची कामे. 


The work is performed mostly inside. 
The work place is noisy and vibrating. 
The workers usually works alone. It 
involves hazards of high voltage. 
Mobility should not be restricted. The 
incumbent should be considered with 


aids and appliances wherever necessary. 


The work is performed inside as well as 
outside. Mobility should not be 
restricted and both hand activities should 
be adequate. The incumbent should be 
considered with aids and appliances. 
Should have functional comm. Skills 


with aids & devices. 


Functional Requirement Abbreviations : 


Sr.No Abbreviation |Long Form Sr.No. | Abbreviation |Long Form 


Hearing 

a 
Lor || 
Manipulation by Fingers kneeling & Crouching 
Reading&Writing १७. | Pulling &Pushing 


Sr.No. No.| Abbreviation Long Form 


Acid Attack Victims 


Specific Learning Disability 
Multiple Disabilities 


Both Leg 
Autism Spectrum Disorder(M=Mild) 
Mental Iliness. 


Leprosy Cured Muscular Dystrophy 


One arm and one leg 


